मुंब्रा, जि. ठाणे येथील मुंब्रा-कळवा 
परिक्षेत्रात बहुउद्देशिय बौद्ध भवन ऐवजी 
सामाजिक सभागृह उभारणीस तत्वत: 
मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : सावियो-२०२१/प्र.क्र.१८२/अजाक 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २७ डिसेंबर, २०२१. 


वाचा:- १. सामाजिक न्याय व विठोष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक :- सावियो-२०२१/ 
प्र.क्र.१८२/अजाक, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

संदर्भाधिन क्रमांक १ अन्वये मुंब्रा, जि. ठाणे येथे बहुउद्देशिय बौद्ध भवन उभारणी ही भारतरत्न 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेतून करण्यास ०९/०३/२०१८च्या शासन निर्णयास 
व २८/०७/२०२१ च्या शासन शुद्धीपत्रकान्वये तत्वत: मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. त्याऐवजी 
ठाणे जिल्ह्यातील मुंब्रा-कळवा परिक्षेत्रात सामाजिक सभागृहाची उभारणी करण्यास तत्वत: मान्यता 
देण्यात येत आहे. सदर तत्वत: मान्यतेस अनुसरुन सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण, ठाणे यांनी 
प्रस्तुत कामाचा परिपुर्ण प्रस्ताव वित्तीय नियमावळलीच्या तरतुदीप्रमाणे अंदाज पत्रकासह समाजकल्याण 
आयुक्‍तालयामार्फत शासनास सादर करण्यात यावा. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२११२२७१६५८०९७८२२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
RAJENDRA | 
NATHA SAVANE = en 
(रा. ना. सवने) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपालाचे सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 
३. मा.विरोधी पक्ष नेता विधानसभा/ विधानपरिषद 
४. मा.मंत्री (सा.न्या. व वि.स.) यांचे खाजगी सचिव 
५. मा.उप मुख्यमंत्र्याचे सचिव 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सावियो-२०२१/प्र.क्र.१८२/अजाक 


६. सर्व जिल्हयांचे पालक मंत्री 
७. सर्व मंत्र्यांचे खाजगी सचिव 
ह 
९ 


. सर्व राज्यमंत्र्यांचे खाजगी सचिव सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष 

. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) १/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
११. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नवी दिल्ली 
१२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
१३. संचालक, नागरी प्रशासन, नवीन प्रशासकीय इंमारत, मुंबई 
१४. वित्त विभाग (व्यय-१४ / अर्थसंकल्प -७) , मंत्रालय, मुंबई 
१५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
१६. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
१७. अधिदान व लेखा अधिकारी व लेखा कार्यालय, मुंबई 
१८. प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण विभाग 

( मुंबई/ नाशिक / पुणे /औरंगाबाद / अमरावती / नागपूर) 

१९. सर्व उप विभागीय उप जिल्हाधिकारी (प्रांत अधिकारी) /सर्व तहसिलदार 
२०. सर्व कोषागार अधिकारी / सर्व पंचायत समितींचे गट विकास अधिकारी 
२१. सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण,ठाणे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


